आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२३-२४ करीता शासकीय 
आश्रमशाळा इमारती बांधणे 


(ओटिएसपी) लेखाशीर्ष 
(४२२५१११८) अंतर्गत निधी 
वितरण 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ११२ /कार्यासन-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२.०४.२०२३, . 
२) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग यांचा दि.२२.०६.२०२३ 
रोजीचा प्रस्ताव. 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, (०२) (०६) आश्रमशाळेच्या इमारती बांधकाम करणे (ओटिएसपी) (४२२५ १११८), ५३-मोठी 
बांधकामे या Sasa! रु.१००००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. आता वित्त 
विभागाने अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या २० टक्के मर्यादेत निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर 
लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधील शासकीय आश्रमशाळा बांधकाम 
(ओटिएसपी) (लेखाशीर्ष ४२२५ १११८) या अंतर्गत बाब क्र.५३- मोठी बांधकामे या खाली सन २०२३-२४ 
या वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी रु.१९८८.७० लाख (अक्षरी रुपये एकोणीस कोटी अठ्ठयाऐंशी 
लाख सत्तर हजार फक्त) इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक / नागपुर यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / प्र.क. ११२/कार्यासन.६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या | सदर शासन निर्णयाद्वारे 
वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
| पै | २ 3 1 छे 
णं अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम १६ १२९६.५० 
(आदिवासी) मंडळ, नाशिक 
२ | अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम १३ ६९२.२० 
(आदिवासी) मंडळ, नागपुर 
एकुण २९ १९८८.७० 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी 


सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद एकूण २९ कामांवर रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेत खर्च 


करण्यात यावा. 


३. 


४. 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


&) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय worm परिशिष्ट-ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या २९ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची 
दक्षता घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी विभाग) नाशिक/नागपूर यांनी 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) यांचेमार्फत सादर केलेल्या 
मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी तात्काळ खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 


करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 
वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि. १२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील तरतूदीनुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / W.-H. ११२/कार्यासन.६ 


दघ. सदर arr निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२८१२२९२८५३२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
RAJENDRA 2 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 

DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba 
2dfa8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E6 


BHAWARI वादा 
(राजेंद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.. 
२. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपुर/अमरावती. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, महाराष्ट्र, 
८. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नागपूर. 
९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, अमरावती/चंद्रपूर) 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अमरावती/नागपुर/चंद्रपुर . 
१४. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. कार्यासन अधिकारी (का-५/१३) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / W.-H. ११२/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. जुलै,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | निधी वितरण 
मान्यता 
किंमत 
| 4 | 2 2 | 8 
कार्यकारी अभियंता, नाशिक (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 

MAPA आदिवासी आश्रमशाळा खोक्राळे ता. जि.नंदुरबार YA}  ८७४.९४ ६०.०० 
पि शाळेय इमारत बांधकाम करणे जुले - २०२१ च्या अर्थसंकल्पात 

समाविष्ट 

शासकीय आदिवासी माध्यमिक आश्रमशाळा शहादा येथे आश्रमशाळा | ८८७.३८ १६०.०० 
१ | इमारतीचे बांधकाम करणे ता. शहादा जि. नंदुरबार 

शासकोय आश्रमशाळा संकुल दहिवद येथे मुलींचे वसतीगृह |  ९७६.०७ १००.०० 
र इमारतीचे बांधकाम करणे ता. अंमळनेर जि. जळगाव 
र शासकोय आश्रमशाळा पळशी ता. पारनेर जि. अहमदनगर येथे मुलींचे |  ९७६.०७ १५०.०० 

वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे 
: धोंडबार ता. सिन्नर जि. नाशिक येथे शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा ८८९.०० १५०.०० 

संकुलात झालेय इमारत बांधकाम करणे 

पिंगळवाढे येथे शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा संकुलात शाळा |  ८८९.०० ९०.०० 
द इमारतीचे बांधकाम करणे ता. अंमळनेर जि. जळगाव 
s सुरडी येथे शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा इमारतीचे बांधकाम |  ८८९.०० १००.०० 

करणे ता. आष्टी जि. बीड 

वडनेर येथे शासकीय आदिवासी आश्रमझाळा इमारतीचे बांधकाम | ८८९.०० १४०.०० 
© करणे ता. was जि औरंगाबाद 

शासकौय आदिवासी माध्यमिक आश्रमशाळा शहादा येथे मुलींचे | १०१७.८२ ५०.०० 
: वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. शहादा जि. नंदुरबार 
९ | एकुण नाशिक (आदिवासी विभाग) ८२८८.२८ १०००.०० 

कार्यकारी अभियंता, ठाणे (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 

| शासकीय आश्रमशाळा PSA, ता. मवाळ, जि. पुणे शालेय इमारत १०७५.०० ३०.०० 

बांधकाम करणे 

भालीवडी ता. कर्जत जि. रायगड येथील शासकीय आदिवासी ५३३.५६ ६०.०० 
ae हत र कता 

श्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

होटगी ता. सोलापूर जि. सोलापूर येथील शासकोय आदिवासी| ५२६.२६ १५.०० 
३ ।आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 

शासकीय आश्रमशाळा डोलवली येथील शाळा इमारतीच्या उर्वरीत ६९२.७४ २०.०० 
४ | दोन मजल्यांचे बांधकाम करणे ता. खालापूर जि. रायगड 

शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा चिंबीपाडा शालेय इमारत बांधकाम ९५९.२५ ११.५० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / W.-H. ११२/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. जुलै,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय निधी वितरण 
मान्यता 
किंमत 
| 4 | 2 2 | 8 
करणे ता. भिवंडी जि. ठाणे 
MAHA आश्रमशाळा भालीवडी येथे मुलींच्या वसतीगृह इमारतीचे | १२२९.८४ ५०.०० 
६ बांधकाम करणे ता. कर्जत जि. रायगड 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा चिखलगाव येथे मुलींच्या वसतीगृह | १४३९.३० ११०.०० 
9 eee eee 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. खेड जि. पुणे 
७ | एकुण ठाणे (आदिवासी विभाग( ६४५५.९५ २९६.५० 
१६ | आओ एकुण अधिक्षक अभियंता,नाशिक (सार्व.बांधकाम आदिवासी १४७४४.२३ १२९६.५० 
मंडळ) 
कार्यकारी अभियंता, अमरावती (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
शि सेमी मध्यवर्ती स्वंयपाक गृह सहस्रकुंड ता.किनवट जि.नांदेड ३२३.९९ १००.०० 
२ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा माणिकपूर ता.वरुड जि.अमरावती | ११६५.३७ ९६.०० 
येथे मुलांच्या वसतीगृहाचे विद्युतीकरण करणे 
२ | एकुण अमरावती (आदिवासी विभाग) १४८९.३६ १९६.०० 
कार्यकारी अभियंता, चंद्रपुर (सार्व.बांधकाम आदिवासी विभाग) 
कि ता. जि. गडचिरोली येथील आश्रमशाळेचे नवीनीकरण करणे. ५७८.८८ ४०.०० 
२ | चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही तालुक्‍यात मरेगाव येथे आदिवासी | ९००.०० १६०.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 
३ | तहसील तुमसर जि. भंडारा मधील खापा येथील आश्रमशाळेचे |  ५६३.५२ १०.०० 
नवीनीकरण करणे. 
४ ता. भद्रावती जि. चंद्रपूर येथील चंदनखेडा येथील शासीकय | 43.08 १००.०० 
आश्रमशाळेची सुधारणा करणे. 
५ ja. सिंदेवाही जि. चंद्रपूर येथील मरेगाव येथे आश्रमशाळेचे | 393.89 १०.०० 
नवीनीकरण करणे. 
६ ।ता. देवळी जि. वर्धा येथील हिरापूर (तळणी) येथे आश्रमशाळेचे ३९२.३५ ११.२० 
नविनीकरण करणे. 
७ ।ता. हिंगणा जि. नागपूर adios कवडस येथे शासकोय मुलींचे | १२३३.६३ ११५.०० 
वसतीगृह बांधकाम करणे. 
८ | fatten ता. नागभीड जि. चंद्रपूर येथे शासकोय मुलींचे वसतीगृह |  ९६७.१९ ५०.०० 


बांधकाम करणे 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / W.-H. ११२/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. जुलै,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय निधी वितरण 
मान्यता 
किंमत 
२ ३ 1 ae 

८ | एकुण चंद्रपुर (आदिवासी विभाग) ५५२३.२२ ४९६.२० 

१३ | ब) अधिक्षक अभियंता, नागपुर (सार्व.बांधकाम आदिवासी मंडळ) १०८२७.७२ ६९२.२० 

२९ | एकुण 3)+4) २५५७१.९५ १९८८.७० 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


